RNI No. MAHBIL / 2012 / 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष ७ , अंक २७ ] ] 

] 


सोमवार , मे ३१ , २०२१ / ज्येष्ठ १० , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ४८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण 


अधिसूचना 


क्रमांक . भू.व मि.शा. / मुं.म.प्र.लो . व पो.बा.स. / अधिसूचना / ८१६ / २०२१ 


ज्याअर्थी , मुंबई महानगर प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तूच्या बाजारपेठा ( स्थल नियमन ) अधिनियम , १ ९ ८३ ( १ ९ ८३ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ४२ ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ११ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महानगर आयुक्त यांनी अनुक्रमे दिनांक २३ मार्च २०१७ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शासन राजपत्र क्र.भूवमिशा / 
मुं.म.प्र.लो.व.पो.बा.स. / अधिसूचना / ६४ ९ / २०१७ व दिनांक ८ जानेवारी २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शासन राजपत्र क्र . भूवमिशा / 
मुं.म.प्र.लो.व.पो.बा.स. / अधिसूचना / ५६ / २०२० अन्वये , मुंबई महानगर प्रदेश लोखंड व पोलाद बाजार समितीवर ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त बाजार समिती ” असा करण्यात आला आहे ) निवडून आलेल्या व नामनिर्देशित केलेल्या सदस्यांची नावे प्रसिद्ध केली होती 


3B 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम १३ मधील तरतुदीनुसार , सध्या कार्यरत असलेल्या उक्त बाजार समितीचा कालावधी 
दिनांक १८ एप्रिल २०२१ रोजी संपुष्टात आलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , महानगर आयुक्तांनी दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ च्या सूचनेद्वारे उक्त बाजार समितीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर 
केला होता व त्याप्रमाणे निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यात आली आहे . 

त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महानगर आयुक्त याद्वारे उक्त 
अधिनियमाचे कलम ९ चे पोट - कलम ( १ ) अन्वये उक्त बाजार समितीवर निवडून आलेल्या अथवा नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्त केलेल्या खालील 
सदस्यांची नावे प्रसिद्ध करीत आहे : 


( अ ) निवडून आलेले सदस्य : 
( १ ) 

श्री . विजय कुमार झा 
( २ ) श्री . प्रल्हाद गजाराम प्रजापती 
( ३ ) श्री . अशोक कुमार गर्ग 
( ४ ) श्री . प्रशांत हे . पारेख 
( ५ ) श्री . परेश विनोदराय दवे 
( ६ ) श्री . राजीव हरीकिशनदास खंडेलवाल 


( १ ) 


भाग दोन - ४८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे ३१ , २०२१ / ज्येष्ठ १० , शके १ ९ ४३ 


( ब ) नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्त सदस्य : 

( ७ ) वखार व्यवस्थापक , स्टील अथॉरीटी ऑफ इंडीया लि . , कळंबोली 
( ८ ) वरिष्ठ शाखा व्यवस्थापक / उप महाव्यवस्थापक ( विपणन ) , राष्ट्रीय इस्पात निगम लि . 

महापालिका आयुक्त , पनवेल महानगरपालिका 
( १० ) मुख्याधिकारी , उरण नगरपरिषद , उरण 
( ११ ) कार्याध्यक्ष , महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार संघटना 
( १२ ) अधीक्षकीय उद्योग अधिकारी , उद्योग संचालनालय , मुंबई 
( १३ ) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी , पनवेल 
( १४ ) भूमि व मिळकत व्यवस्थापक , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण 
( १५ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , मुंबई महानगर प्रदेश लोखंड व पोलाद बाजार समिती , कळंबोली . 


वांद्रे ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५१ , 
दिनांक २७ मे २०२१ . 


आर . ए . राजीव , 


महानगर आयुक्त . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मे ३१ , २०२१ / ज्येष्ठ १० , शके १ ९ ४३ 


MUMBAI METROPOLITAN REGION DEVELOPMENT AUTHORITY 


NOTIFICATION 


No. L & EC / MMRI & SMC / Notification / 817 / 2021 


Whereas , the Metropolitan Commissioner , in exercise his powers conferred under section 11 of the 
Mumbai Metropolitan Region Specified Commodities Markets ( Regulation of Location ) Act , 1983 
( Maharashtra Act No. XLII of 1983 ) ( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) published the Notification 
No. L & EC / MMRI & SMC / Notification / 649 / 2017 , dated 23rd March 2017 & No. L & EC / MMRI & 
SMC / Notification / 56 / 2020 , dated 8th January 2020 in the Government Gazette and publishing the names of 
the members of the Mumbai Metropolitan Region Iron & Steel Market Committee ( hereinafter referred to as 
“ the said Market Committee ” ) duly elected and nominated ; 


And Whereas , as provided in the section 13 of the said Act , the term of the said Market Committee has 
been expired on 18th April 2021 . 


And Whereas , by the notice dated 18th February 2021 , the Metropolitan Commissioner declared the 
election programme of the said Market Committee and election process have been completed accordingly . 


Now , Therefore , in exercise of the powers conferred by section 11 of the said Act , the Metropolitan 
Commissioner , hereby publishes the name of the following members of the said Market Committee duly 
elected or nominated under sub - section ( 1 ) of section 9 of the said Act : 

( A ) Elected Members : 


( 1 ) Shri Vijay Kumar Jha 


( 2 ) Shri Prahlad Gajaram Prajapati 


( 3 ) Shri Ashok Kumar Garg 


( 4 ) Shri Prashant H. Parekh 


( 5 ) Shri Paresh Vinodray Dave 


( 6 ) Shri Rajeev Harikishandas Khandelwal . 


( B ) Nominated Members : 

( 7 ) Warehouse Manager , Steel Authority of India Ltd. , Kalamboli 
( 8 ) Sr. Branch Manager / DGM ( Marketing ) , Rashtriya Ispat Nigam Ltd. 
( 9 ) Municipal Commissioner , Panvel Municipal Corporation , Panvel 
( 10 ) Chief Officer , Uran Municipal Council , Uran 
( 11 ) Executive President , Maharashtra Rajya Mathadi Transport and General Kamgar Union 
( 12 ) Superintending Industry Officer , Directorate of Industries , Mumbai 
( 13 ) Regional Transport Officer , Panvel 
( 14 ) Lands & Estate Manager , MMRDA 
( 15 ) Chief Executive Officer , Mumbai Metropolitan Region Iron & Steel Market 

Committee , Kalamboli . 


R. A. RAJEEV , 


Bandra ( East ) , Mumbai 400 051 , 
Dated the 27th May 2021 . 


Metropolitan Commissioner . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


